२५३१२०७ ळत “»०८२%१२०-११५० oe 3 ६१ १३_. 
नक्षलवाद्यांसाठी आरतसमरर वजने मुदतवाढ. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग (विशेष) 


परिपत्रक क्रमांक :- एनएएक्स ०८१२/प्र.क्र-३२९/विशा १ (ब) 
सेंटर-१, ७ A मजला, जागतिक व्यापार केंद्र, कफ परेड, 
मुंबई - ४०० ००५, दिनांक :- ३० ऑक्टोबर, २०१२ 


पहा :- १) शासन निर्णय क्र.एनएएक्स २०००/सीआर-११२/विशा-१(ब), दि.२९.०८.२००५ 
२) शासन निर्णय क्र.एनएएक्स २००६/सीआर-३९/विशा-१(ब), दि.१७.०४.२००६ 
३) शासन निर्णय क्र.एनएएक्स ०९०६/सीआर-५०३/विशा-१(ब), दि.२०.१०.२००६ 
४) शासन निर्णय क्र.एनएएक्स ०७०७/सीआर-४१४/विशा-१(ब), दि.४.१०.२००७ 
५) शासन निर्णय क्र.एनएएक्स ०७०८/सोआर-३७२/विशा-१(ब), दि.१.०९.२००८ 
६) शासन निर्णय क्र-एनएएक्स ०७०८/सीआर-३७२/विशा-१(ब), दि.७.०१.२०१० 
७) शासन निर्णय क्र.एनएएक्स ०८१०/सीआर-३८१/विशा-१(ब), दि.२८.१०.२०१० 
८) शासन निर्णय क्र.एनएएक्स ०७११/सीआर-२८९/विशा-१(ब), दि.७.०९.२०११ 
९) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र.पोमसं/२१ ओ/१९५/ 

नक्षल आत्मसमर्पण/८०/२००९, दिनांक १३.०८.२०१२ 


प्रस्तावना :- राज्यातील नक्षलवाद्यांसाठी शासनाच्या संदर्भाधिन दिनांक २९.०८-२००५ च्या शासन 
निर्णयानुसार जाहीर केलेल्या आत्मसमर्पण योजनेला मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
याबाबत शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय :- राज्यातील नक्षलवाद्यांसाठी संदर्भांकित दिनांक २९.०८-२००५ च्या शासन निर्णयाद्वारे सुरु 
केलेल्या आत्मसमर्पण योजनेस दिनांक २८.०८.२०१३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


२. या प्रयोजनार्थ होणारा खर्च "२०५५ पोलीस-१०९ (००) (०१) जिल्हा पोलीस दल, २० इतर खर्च 
२०५५०१६८ (दत्तमत)" या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात येऊन तो मंजूर अनुदानामधून भागविण्यात 
याबा. 

3. हा शासन निर्णय वित्त fad त्यांच्या अनोपचारिक संदर्भ क्र.३९९/१२/व्यय-७, दिनांक 
२४.०९.२०१२ अन्बये दिलेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


( जयंत भोईर ) 


कक्ष अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 
CASPL 18४-९ 329-12.doc र 9 


fa, 
मा.राज्यपालांचे सचिव 
मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव 
सर्व मा.मंत्री / मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 
पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई (१० प्रती) 
अपर पोलीस महासंचालक (विशेष कृती), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
महालेखापाल १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा), मुंबई / नागपूर. 
वित्त विभाग (व्यय-७), मंत्रालय, मुंबई. 
सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
महसुल व बन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सामाजिक न्याय बिभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
शालेय शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
रोजगार व स्वयंरोजगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
ग्राम विकास ब जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
समाजकल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
उद्योग, उर्जा ब कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
शिक्षण संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
पोलीस महानिरीक्षक (नक्षलविरोधी अभियान), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
पोलीस उप महानिरीक्षक, गडचिरोली परिक्षेत्र, गडचिरोली. 
जिल्हाधिकारी, गडचिरोली / चंद्रपूर / भंडारा / गोंदिया / यवतमाळ / नांदेड. 
पोलीस अधिक्षक, गडचिरोली / भंडारा / गोंदिया / यवतमाळ / नांदेड. 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, गडचिरोली / चंद्रपूर / भंडारा / गोंदिया / यवतमाळ / नांदेड. 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, गडचिरोली / चंद्रपूर / भंडारा / गोंदिया / यवतमाळ / नांदेड / नागपूर. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
शिक्षणाधिकारी, गडचिरोली / चंद्रपूर / भंडारा / गोंदिया / यबतमाळ / नांदेड / नागपूर. 
गृह विभागातील सर्व कार्यासने. 
>आ्रॉसुरेकर, अवर सचिव (संगणक समन्वयक), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवडनस्ती (वि.शा.१ ब). 


CASPL IBYCR 329-12,doe 10 


